सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय 
कामगिरी बजावणाऱ्या अभियंत्यांना सन २०१८ 
साठी वैयक्तिक पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२/५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २५ जुले, २०१९ 
वाचा:-१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/ आस्था-२, दि.१६ ऑक्टोबर, १९९६ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९५/३२०/(भाग- २)/आस्था-२/दि.१६ सप्टेंबर, १९९७ 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक-पुरस्कार १०९७/१६१/आस्था-२/दि. २२ सप्टेंबर, १९९७. 


शासन निर्णय 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, विविध विभागांच्या इमारती व इतर सार्वजनिक बांधकामे 
करण्यात येतात. इमारती/पुलांची संकल्पना तयार करुन व इतर माध्यमांचा म्हणजे संगणकाचाही उपयोग करुन 
संकल्पनाचित्रे बनविताना, तसेच सार्वजनिक इमारतींची विद्युतीकरणाची कामे करताना व प्रकल्प राबविताना जे 
तांत्रिक कौडल्य पणाला लागते आणि ज्यामुळे अशा अभियंत्यांची सेवा समाजाला भविष्यात फायद्याची ठरते, अशा 
अभियंत्यांचे प्रशासकीय तसेच तांत्रिक कौशल्य लक्षात घेऊन त्यांचा वैयक्तिक पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात 
येतो. भारतरत्न सर विश्वेश्वरेय्या यांचा १५ सप्टेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी “अभियंता दिन” म्हणून साजरा केला 
जातो. त्या निमित्ताने उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या अभियंत्यांना सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात येते. 
सन २०१४ ते सन २०१९ या कालावधीतील पुरस्कार जाहीर करणे काही अपरिहार्य कारणामुळे प्रलंबित राहिले 
होते. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या खालील तक्त्यातील अभियंत्यांचा सन 
२०१८ करिता वैयक्तिक सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करुन, गौरव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, 
त्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:- 


वर्ष २०१७-१८ 
अक्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 
ia an) श्री. सुनिल देडामुख अधीक्षक अभियंता 
2. श्रीमती सुषमा साखरवाडे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता 
3. श्री. जयंत कुलकर्णी तत्कालीन कार्यकारी अभियंता 
४ श्रीमती ललिता गिरीबुवा उप अभियंता 
4, श्री. सत्यशील नगराळे उप अभियंता 
६. श्री. सुग्रीवा केन्द्रे उप अभियंता 
9. श्रीमती संजीवनी करले उप अभियंता 
ह श्री. बाबू शिदे कनिष्ठ अभियंता 
९ श्री. सुभाष बल्लाळ कनिष्ठ अभियंता 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार १०१७/प्र.क्र.३४३/आस्था-२/५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२५१८४४४७६०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


oc “८७ AD WO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chandrashekhar णन 
Prabhakar Joshi =m . 
(चंद्रशेखर प्रभाकर जोशी ) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


मा.मंत्री, महसूल/सार्वजनिक बांधकाम विभाग(सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम)सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 


मा.राज्यमंत्री,सार्व.बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), वाहतूक, कामगार, उद्योग व TaN यांचे खाजगी सचिव, 


मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, 


८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


२५ 


मा.अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. मुख्य अभियंता व सहसचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सर्व मुख्य अभियंते/मुख्य अभियंता (विद्युत)/मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बां.विभाग, 
. सर्व सह/उप सचिव, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
. सर्व पुरस्कारप्राप्त अभियंते/वास्तुशास्त्रज्ञ, 
. श्री. सुनिल देशमुख, अधीक्षक अभियंता, 
. श्रीमती सुषमा साखरवाडे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, 
. श्री. जयंत कुलकर्णी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, 
. श्रीमती ललिता गिरीबुवा, उप अभियंता, 
. श्री. सत्यशील नगराळे, उप अभियंता, 
. श्री. सुग्रीव केन्द्रे, उप अभियंता, 
. श्रीमती संजीवनी करले, उप अभियंता, 
. श्री. बाबू शिंदे, कनिष्ठ अभियंता, 
. श्री. सुभाष बल्लाळ, कनिष्ठ अभियंता, 
. निवड नस्ती-कार्यासन (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


"9872९3 


